सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात 
राज्यातील कारागृह व न्यायालयातील 
व्हिडीओ कॉन्फरंन्सींग सुविधेत वाढ 
करण्याकरीता उपकरणे खरेदी 
करण्यास प्रशासकीय व निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता देणे बाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०४१७/प्र.क्र.३३ /तुरुंग-२ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ मे, २०१७ 


वाचा- 
१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांचे जा. क्र. मेंन्टेनंन्स/व्हिडीओ कॉन्फरंन्सींग उपकरणे/२०१७-१८/३१०७/ 
क-६ पुणे-१ दिनांक १८/४/२०१७ 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक १८.०४.२०१७. 


प्रस्तावना- 


राज्यातील कारागृह व न्यायालयांची व्हिडीओ कॉन्फरंन्सींग सुविधेत वाढ करण्याकरीता सन 


२०१७-१८ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनेच्या मंजूर तरतूदीमधून रुपये ४.४५ कोटी (रुपये चार कोटी 


पंचेचाळीस लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे.त्यापैकी संदर्भ क्र.१ अन्वये 


सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार रु. ४,४४,६८,२८८/- (अक्षरी रुपये चार कोटी चव्वेचाळीस लक्ष 


अडसष्ट हजार Vaal अटठ्ठ्याऐंशी फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता व 


निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय- 


राज्यातील कारागृह व न्यायालयांची व्हिडीओ कॉन्फरंन्सींग सुविधेत वाढ करण्याकरीता 


संदर्भ क्र.१ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास या शासननिर्णयान्वये खालील अटींच्या अधीन मंजूरी 


देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०४१७/प्र.क्र.३३ /तुरुंग-२ 


राज्यातील कारागृह व न्यायालयांची व्हिडीओ कॉन्फरंन्सींग सुविधेत वाढ करण्याकरीता 


आव्यक सामग्री दर्शविणारी यादी :- 


अ.क्र । उपकरणांचे नाव अंदाजित किंमत नग एकुण रुपये 
प्रतिनग 

पिं टिव्ही ४८ इंच ९९,८८०/- २५४ | २,५३,६९,५२०.०० 

२ लॅपटॉप ५३,७४२/- २५४ | १,३६,५०,४६८.०० 

३ कॅमेरा स्पिकर माईक १९,५००/- 248} ४९,५३,०००.०० 

विशी व्हिजीए केबल १,९५०/- 248 |  ४,९५,३००.०० 

४,४४,६८,२८८.०० 


एकूण - (अक्षरी रुपये चार कोटी चव्वेचाळीस लक्ष अडुसष्ट हजार दोनशे अठ्ठ॒याएंशी फक्त) 


अ) खरेदी करताना शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस 


२०१४/प्र.क्र.८२/भाग ॥/उद्योग-४ दिनांक १/१२/२०१६ मधील तरतुदींचे काटेकोर 


पालन करण्यात यावे. 


आ) उपकरणाचे खरेदीमुल्य बाजारभावापेक्षा अधिक राहणार नाही तसेच उपकरणाचा 


दर्जा उच्च प्रतीचा राहील, याची खात्री करावी. 


२. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र विअप्र-२०१२/प्र.क्र.३०/२०१३ विनिमय भाग-२ दिनांक १७ 


एप्रिल २०१५ भाग - पहिला उपविभाग दोन मधिल अ.क्र.४ नियम क्र ७ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या 


तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक १८.०४.२०१७ 


च्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या अटीस अधीन राहून प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारास अनुसरुन हा झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. राज्यातील मध्यवर्ती आणि जिल्हा कारागृहांचे संगणकीकरण करणेसाठी सन २०१७-१८ या 


वित्तीय वर्षात राज्य योजनेच्या मंजूर तरतूदीमधून रुपये ४.४५ कोटी (रुपये चार कोटी पंचेचाळीस 


लक्ष had) इतक्या रकमेपैकी शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, 


दिनांक १८.०४.२०१७ नुसार ८०% निधीच्या मर्यादेत म्हणजेच रु. ३.५६ कोटी ( रुपये तीन कोटी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०४१७/प्र.क्र.३३ /तुरुंग-२ 


छप्पन्न लक्ष फक्त) खर्च करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. सदर खरेदी शासनाने वेळोवेळी निर्गमित 


केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार व विहित पद्धतीने करण्यात यावी. 


४. यावरील होणारा खर्च मागणी क्र. मागणी क्र बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष २०५६ तुरुंग (००)(१०१) 


तुरुंग (००) (१९) तुरुंगातील व्हिडीओ कॉन्फरन्सींग सुविधा (२०५६ ०२४२) (१३) कार्यालयीन खर्च या 


लेखा शीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येऊन सन २०१७-१८ या वर्षाकरीता उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर 


तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७० ५०४१५४४२८२३८२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prabhakar Atmaram Sankhe 
p b h k DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
ta 1 a a r Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=16ca9b273a3e790c4aab4c479015f44d506a 


dc55f48d ffi , cn=Prabhak 
Atmaram Sank esac ors a Prathatar 


Date: 2017.05.04 15:47:47 +05'30' 


(प्रभाकर संखे ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
कारागृह महानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पश्चिम विभाग)/पृणे, 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मध्य विभाग)/औरंगाबाद, 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पूर्व विभाग)/नागपूर, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य- १, मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य- १, मुंबई, 
( 


८. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य- 2, नागपूर, 


qo. 
Ti 
१२. 
१३. 
१७. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य- २, नागपूर, 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

अवर सचिव, वित्त विभाग,(व्यय ८/अर्थसंकल्प ११ मंत्रालय, मुंबई-३२, 
अवर सचिव, विधि व न्याय विभाग,७९ मंत्रालय, मुंबई-३२, 

अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


